Bombay Aerial Ropeway Act, 9844 मध्ये सुधारणा 
करण्याकरिता समिती गठीत करणे.... 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - रोपवे -२०१९/प्र.क्र.१९०/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ जुले, २०१९ 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक - रोपवे -२०१९/प्र.क्र.१९०/रस्ते-५, दि. ०९ जुले, २०१९. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील काही ठिकाणी रोप वे प्रकल्पाची प्रारंभिक शक्यता तपासण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री 
यांचे मा. अपर मुख्य सचिव श्री. प्रविण परदेशी, यांचे दालनात दि. ७ मार्च, २०१९ रोजी दुपारी १२.०० वाजता बैठक 
संपन्न झाली. 

प्रस्तुत प्रकरणी नमूद करण्यात येते की, Bombay Aerial Ropeway Act, हा १९५५ सालापासून लागू 
झाला असून तो १९७० साली दुरूस्त करण्यात आला आहे. सदर अँक्ट हा खूप जूना असल्यामुळे तो 
सद्यःपरिस्थितीच्या तसेच इतर राज्यात प्रचलित असणाऱ्या हवाईरज्जूमार्गाना लागू असलेले नियम विचारात घेऊन 
सुधारित करणे आवऱ्यक आहे. 

उपरोक्त बाब लक्षात घेता दि. ७ मार्च, २०१९ रोजीच्या बैठकीत ठरल्यानुसार बॉम्बे एरिअल रोपवे 
अधिनियम-१९५५ मध्ये सुधारणा करण्याकरीता समिती गठीत करणे, समितीची कार्यकक्षा निश्चित करणे व त्याबाबत 
शासन निर्णय काढणे बाबतची कार्यवाही करणेची बाब सदर नस्तीवर विचाराधीन होती. 

सदर प्रकरणी नमूद करण्यात येते की, विषयांकीत बाबतचा झासन निर्णय क्रमांक - रोपवे - 
२०१९/प्र.क्र.१९०/रस्ते-५, दि. ०९ जुलै, २०१९ हा रद्द समजण्यात यावा. त्याऐवजी पुढीलप्रमाणे नविन शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे- 


शासन निर्णय :- 


१. दि. ७ मार्च, २०१९ रोजीच्या बैठकीत ठरल्यानुसार Bombay Aerial Ropeway Act, १९५५ (Amended on 


१९७०) चे पुनश्च सुधारित करणेसाठी खाळीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे- 


अ.क्र अधिकारी पद 


= श्री. प्रकाश इंगोले, मुख्य अभियंता तथा प्रकल्प संचालक (बाह्य सहाय्यीत अध्यक्ष 
प्रकल्प), सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई 


श्री. संदिप पाटील, मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां.वि. मुंबई सदस्य 


श्रीमती के. विजयालक्ष्मी, प्रमुख परिवहन व दळणवळण विभाग, मुंबई | सदस्य 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः रोपवे -२०१९/प्र.क्र.१९०/रस्ते-५ 


प्रत, 


र्‌. 

१०, 
११; 
१२. 


४ | oh. राजीव म्हेत्रे, जनरल मॅनेजर (मेकनिकल), आयपीआरसीएल (इंडियन सदस्य 
पोर्ट अँन्ड रोप-वे कार्पोरेशन लिमिटेड) 

५ | att. संजय भोंगे, अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल), नवी मुंबई सदस्य 

६ | श्री. सतिश कोळीकर, उपसचिव (खार-२), सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
श्री. रणजीत हांडे, अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, नाशिक सदस्य 
श्री. जयकर थोरात, अधीक्षक अभियंता, सा.बां. (विद्युत) मंडळ, पुणे सदस्य सचिव 


उपरोक्त समिती प्रत्येक सदस्याची कार्यकक्षा निश्चित करून बॉम्बे एरिअल रोपवे अधिनियम-१९५५ मध्ये 
सुधारणा करण्याबाबतची कार्यवाही करेल. 


सदर शासन निर्णय मा. मुख्यमंत्री यांचे मा. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव श्री. प्रविण परदेशी, यांचे दालनात 
दि. ७मार्च, २०१९ रोजी दुपारी १२.०० वाजता संपन्न झालेल्या बैठकीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
रस्ते-९ कार्यासनाचे पत्र क्र. खाक्षेस-२०१९/प्र.क्र.१३/रस्ते-९, दिनांक १८ जून, २०१९ अन्वये निर्गमित 
केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७१२१४३२४६६५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash K Ingole 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

fa a S h n g (0 2.5.4.20038९67265689010608150795600930८838008188450 
1600284092478112309, cn=Prakash K Ingole 
Date: 2019.07.12 14:38:55 +05'30° 


(प्रकाश इंगोले) 
मुख्य अभियंता तथा प्रकल्प संचालक 
(बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प), सा.बां.वि. मंत्रालय 


मा. मुख्यमंत्री सचिवाळयाचे, अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय यांना माहितीकरीता सादर 
मा. मंत्री (सा.बां.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय यांना माहितीकरीता सादर 

मा. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 

सचिव (रस्ते), सा.बां.वि. मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 

सचिव (बांधकामे), सा.बां.वि. मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 


. मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां.वि. मुंबई 
. प्रमुख परिवहन व दळणवळण विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल), नवी मुंबई 


अधीक्षक अभियंता, सा.बां. (विद्युत) मंडळ, पुणे 

उपसचिव (खार-२), सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, नाशिक 

संचालक, आयपीआरसीएल, ४ था मजला, निर्माण भवन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इमारत, माझगांव (पू) 
मुंबई- ७०० ०१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


